महाराष्ट्र शिक्षण सेवा ( प्रशासन शाखा) गट-अ मधील 
अधिकाऱ्यांच्या विनंती बदल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम. 
-शुध्दीपत्रक. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बदली ३११८/प्र. क्र.११६ भाग-२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १३ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- १) 2.81.4 क्री.वि., शासन निर्णय.क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 
२) शा.शि.व क्री.वि., शासन आदेशा क्र. बदली ३११८/प्र. क्र.११६ भाग-२/प्रशा-२, 
दिनांक १२ .१२.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक २ येथे नमूद शासन आदेशातील परिच्छेद २ मधील तक्त्यातील रकाना २ 
मधे “श्रीमती प्रभावती मुरलीधर कोळेकर, शिक्षणाधिकारी (माध्य), जि. प. गोंदीया.”,ऐवजी “श्रीमती 
प्रभावती मुरलीधर कोळेकर, सहायक संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे.” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१२१४१२२६४६४०२१ असा आहे. हे 


शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Ravindra 
Pralhad Ate«: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परीषद. सातारा. 
) आयुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका 

४ सर्व शिक्षण संचालक 
) 
) 
) 


सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 
विभागीय शिक्षण उपसंचाक मुंबई/नागपूर /कोल्हापूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर/कोल्हापूर 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःबदली-३ ११८/प्र. क्र.११६ भाग-२/प्रशा-२ 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे/गोंदिया/सातारा 
९) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
प्रत माहितीसाठी, 
१) मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्य अधिकारी. 


२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती, प्रशा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


